शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ जून, २०२३. 


संदर्भ:-१. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/मशि-४, 
दिनांक ०१.०४.२०२३ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन STAT :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात आळे आहे. 

आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (च) अन्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे अनुपाळन अहवाल सकारात्मक शिफारश्ीसह शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले 
आहेत. संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) नुसार शासनास असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण ७३ नवीन 
महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान 
तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अटीवरशर्ती- 

१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन 
व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 

२. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचाळकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


३. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु करु नये. 

४. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळलकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

५. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 

६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) 
रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता 
केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची 
जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक Parts तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची (8.0.।.) प्रकरणपरत्वे मान्यता / 
संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, 
त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर संस्था/ 
केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक 
वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु 
करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा ESA परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 


३. संलग्नीकरण देण्याबात आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करून विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पुर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या १०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे विभागीय 
सहसंचालकांनी sear काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे पाठवावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः मान्यता-२ ०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१५१५०६१११९०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
P RATA F Bn a = PRATAP PANDURANG LUBAL, C 

= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
PA N D U RA N G OF री क जन AND 

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
L U BA L Date: 2023.06.1 वी 2 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
११.निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


विवरणपत्र -- अ 
शासन निर्णय क्रमांक :- मान्यता- २०२३/प्र.क्र. ९५/मशि-४, दिनांक १५ जून, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 
अ.क्र. ca संस्था/महाविद्याळयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


१. ।१. ol झगडू सिंग चॅरिटेबल ट्रस्ट, ठाकुर हाउस, अशोक | 1) बो. ए. (0-120) 

नगर, कांदिवली (पू), मुंबई-400101 2) बी. कॉम. (0-120) 
ठाकुर स्पेशलाईज डिग्री कॉलेज, शिवाजी रोड ऑफ | 3) बी. एस्सी. (0-120) 
एम जी रोड, कांदिवली (पु), मुंबई-400067 


२. ।२. । आर. एन. एज्यूकेशन सोसायटी आर.एन.नगर., 1) बी. ए. (0-120) 
आर. एन. रोड वाकणपाडा, नालासोपारा पूर्व, 2) बी. कॉम. (0-120) 
पालघर-४०१२०९ 

रेकॉन डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड कॉमर्स, 
आर.एन.नगर., आर. एन. रोड बाकणपाडा, 
नालासोपारा पूर्व, पालघर-४०१२०९ 


३. ।३. | चिमा पाटील शिक्षण संस्था 1) विधी (3 वर्षे) (0-60) 
धानिवगाव, ता. वसई, जि पालघर-401208 

अँड कल्याणी पाटील लॉ कॉलेज, धानिवगाव, ता. 
वसई,जि पालघर-401208 


४. । ४. | हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्ट, घर क्र. 1913, अनंत | 1) विधी (5 वर्षे) (0-60) 
कॉम्प्लक्स, दुकान क्र ०2, एम.जी. रोड, पोस्ट महाड, 
ता. महाड, जि. रायगड-402301 

हिरवळ विधी महाविद्यालय 

मुंबई-गोवा महामार्गाजबळ, धारिया पेट्रोलपंपाच्या 
मागे, चांबारखिंड, पोस्ट ब ता. महाड, जि. रायगड- 
402301 


७. । ७५. । श्री राम पंडागळे एज्यूकेशन ट्रस्ट बंधुप्रेम सोसायटी, । 1) बी. कॉम. (0-120) 
प्लॉट क्र. 728 डी 6 सेक्टर 7 चारकोप, कांदिवली 
(प.),मुंबई-400067 

विद्याविकास डिग्री कॉलेज बांधण ता. विक्रमगड, जि. 
पालघर-401605 


६. |।६. प्रयदर्शनी शैक्षिणक व सामाजिक विकास मंडळ | 1) बी. कॉम. (0-120) 
जुनी एम. एच. बी. कॉलनी, गोराई रोड, बोरीवली | 2) बी. एस्सी (0-120) 
(प), मुंबई- 400 091 

सायली डिग्री कॉलेज सी. टी. एस. नंबर 240, जुनी 
एम. एच. बी. कॉलनी, गोराई रोड, बोरीवली (प), 
मुंबई- 400 091 


७. ।७. | पाले टिळक विद्यालय असोसिएशन हनुमान रोड, | 1) विधी 3 वर्ष (0-60) 
विलेपाले पू. मुंबई-400057 

पी टि वि ए चे विधी महाविद्यालय गुजराज 
सोसायटी रोड, म. ल. डहाणुकर महाविद्यालय 
जवळ विलेपार्ले (पू.) मुंबई-400057 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. 


| क्र. | 


संस्था/महाविद्याळयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


&. 


८. 


राष्ट्रीय शिक्षण संस्था राणाप्रताप भवन, 
पं.दिनदयाळ उपमार्ग, डोंबिबली प. ठाणे- 
421202 

स्वामी विवेकानंद विधी महाविद्यालय 

दत्त नगर, आयरे रोड, डोंबिवली पूर्व. ठाणे- 
421201 


1) विधी (३ वर्षे) (0-60) 


बाबु बलदेवसिग मेमोरियल एज्यूकेशन ट्रस्ट, 
उल्हासनगर, शारत्री नगर, विठठलवाडी रेल्वे 
स्टेशन जवळ, उल्हासगन, जि. ठाणे-421 003 
प्रेसिडेन्सी कॉलेज ऑफ लॉ, 

1221-1224, शाश्री नगर, विठठलवाडी रेल्वे 
स्टेशन जवळ, उल्हासगन, जि. ठाणे-421 003 


1) विधो (3 वर्षे) (0-60) 


१०. 


१०. 


qa कॅम्पस के टी रोड वसई रोड, 
(प.)पालघर-401202 

विद्यार्बाधनीचे लॉ कॉलेज 

विद्यार्बाधनी कॅम्पस, के टी रोड, बसई रोड, बसई 
प. पालघर-401202. 


1) विधो (5 वर्षे) (0-60) 


११. 


१श. 


राजस्थान फ सोसायटी, रानी सती मार्ग, 
मालाड (पू), मुंबई- 400 097 

बजाज डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड 
सायन्स नवजीवन कॅम्पस, नवजीवन लेन, रानी 
सती मार्ग, मालाड (पू), 

मुंबई- 400 097. 


1) बी. ए. (0-120) 
2) बी. कॉम. (0-120) 
3) बी. एस्सी. (0-120) 


१२. 


१२. 


सेंट विल्फेड एज्यूकेशन सोसायटी, सेक्‍्टर-10, 
ART मार्ग, मानसरोवर, जयपूर-302020 

सेंट विल्फेड कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स अँन्ड 
सायन्स 

संघवी नगर, बीएमसी गार्डन जवळ, टीव्हीएस 
मेट्रिक्स मोटर्सच्या मागे, मीरा भाईंदर रोड, मीरा 
रोड (पूर्व), ठाणे-401107 


1) बो.ए. (0-120) 
2) बी. कॉम. (0-120) 
2) बी. एस्सी (0-120) 


१३. 


१३. 


तेलगू समाज शिक्षण संस्था, 168 कणेरी, 
भिवंडी-421 305 

पी. ई. एम. नाईट डिग्री कॉलेज, 

फणेगाव, कामतघर, भिवंडी, जि ठाणे-421305 


1) बो.ए. (0-120) 
2) बी. कॉम. (0-120) 
3) बी. एस्सी (0-120) 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्याळयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
१४. | ९१४. | कोकण मुस्लिम एज्यूकेशन सोसायटी 1) बी. ए. (0-120) 
ऑफ डिस्ट्रिक्ट ठाणे,रईस हायस्कुल कॅम्पस, ।2) बी. कॉम. (0-120) 
ठाणे रोड, ता. भिवंडी, जि. ठाणे- 421 302 
के. एम. ई. सोसायटीचे रात्र डिग्री कॉलेज ऑफ 
आर्टस आणि कॉमर्स रईस हायस्कुल कॅम्पस, 
ठाणे रोड, ता. भिवंडी, जि. ठाणे- 421 302 
१५. | १५. | अंजूमन हिमायतुल इस्लाम, एस. टो. स्टॅंड समोर, | 1) बी. ए. (0-120) 
महाड, जि. रायगड-402301 2)बी. कॉम (0-120) 
अंजूमन हिमायतुल इस्लाम सिनिअर कॉलेज, | 3) बी.एस्सी (0-120) 
महाड, एस. टी. स्टॅंड समोर, महाड, जि. रायगड- 
402301. 
१६. । ९६. | खालापुर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, जुना | 1) विधी (3 वषे) (0-60) 
मुंबई पुणे महामार्ग जवळ, खोपोली, 
जि. रायगड-410203 
के.टी. एस. पी. एम चे विधी महाविद्यालय, 
जुना मुंबई पुणे महामार्ग जवळ, खोपोली, 
जि. रायगड-410203. 
| श्रोमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, चर्चगेट, मुंबई. | 
१७. | १. ष्टी बहुउद्देशीय संस्था, १. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
श्री साई महिला महाविद्यालय, तिवसा, 
तालुका - तिवसा, जिल्हा - अमरावती 
१८. ।२. | एकात्मिक अपंग विकास बहुउद्देशीय शिक्षण १. बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाइन) 
संस्था, 
एमआरटी कॉलेज फॉर वुमेन्स, कॅम्प रोड, अमरावती 
तह आणि जिल्हा - अमरावती कॅम्प परिसर, 
अमरावती 
१९. ।३. | एकात्मिक अपंग विकास बहुउद्देशीय शिक्षण १. बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
संस्था, २. बॅचलर ऑफ सायन्स (होम सायन्स) 
एमआरटी कॉलेज फॉर वुमेन्स, कॅम्प रोड, 
अमरावती तह आणि जिल्हा - अमरावती कॅम्प 
परिसर, अमरावती 
२०. | ४. | श्री स्वामी समर्थ महिला ग्रामीण विकास संस्था, बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय, तालुका -मोर्शी, बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
जिल्हा - अमरावती बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
२१. । ५. | श्री स्वामी समर्थ महिला ग्रामीण विकास संस्था, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 


प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय, तालुका -मोर्शी, 
जिल्हा - अमरावती 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
२२. | ६. ष्टी सामाजिक सेवा संस्था, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
विद्याविहार महिला महाविद्यालय, वरूड, तालुका- 
वरूड, जिल्हा - अमरावती 
२३. । ७. ष्टी सामाजिक सेवा संस्था, बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
विद्याविहार महिला महाविद्यालय, वरूड, तालुका- बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
वरूड, जिल्हा - अमरावती बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी 
२४. । ८. । हजरत पिरपाशा कादरी बहुउद्देशीय विकास संस्था, | बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
राजमाता जिजाऊ वरिष्ठ महाविद्यालय, करमाड, | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
तालुका व जिल्हा - औरंगाबाद बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
२५. ।९. । श्री गंगा! पेबाभावी संस्था, बॅचलर ऑफ डिझ 
सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, आष्टी, (बी. डिझाईन) 
तालुका -परतुर, जिल्हा, जालना 
२६. | १०. | श्री गंगाभारती बहुउद्देशोय सेवाभावी संस्था बॅचलर ऑफ सायन्स (होम सायन्स) 
शकुंतलाबाई महिला महाविद्यालय, आनंदवाडी, 
तालुका- परतुर, जिल्हा - जालना 
२७. | ११. | श्रो गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
महात्मा फुले महिला महाविद्यालय, आष्टी, तालुका बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
- परतुर, जिल्हा - जालना बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
२८. । १२. | संजनु शिक्षण प्रसारक मंडळ बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
राजमाता अहिल्या कला वाणिज्य व विज्ञान महिला | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
वरिष्ठ महाविद्यालय, बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
रोहिलागड, तालुका - अंबड, जिल्हा - जालना 
२९. । १३. । छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, बोखारा, ता- नागपूर, जि- | बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
नागपूर बॅचलर ऑफ सायन्स (होम सायन्स) 
30, । ९४. | श्रो भगवान बाबा सेवाभावी संस्था, बॅचलर ऑफ आर्टस (बो.ए) 
भैरवनाथ महाविद्यालय, ताडसोन्ना, बीड बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
३१. | १५. | वो सेबन सोसायटी फॉर सोशन चेंज, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
ए.टी पवार वुमेन्स कॉलेज, कनाशी, 
तह कळवण जिल्हा - नाशिक 
३२. । १६. | ताज फाउंडेशन, बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
राष्ट्रीय कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय, नागद, । बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
तालुका- कन्नड, जिल्हा - औरंगाबाद बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
३३. | १७. | चतुराई प्रतिष्ठाण, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
केंब्रिज महाविद्यालय, मु-पो चुंचा व्हाया, हादगाव ता- 
कळमनुरी, जि-हिंगोली 
३४. । १८. | छत्रप षी शाहू प्रतिष्ठाण, बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 
राष्ट्रमाता जिजाऊ महिला महाविद्यालय, नांदेड रोड, 
वसमत ता- वसमत, जि- हिंगोली 
३५. ।१९. । स्व. सुशीला काळे अल्पसंख्यांक बहुउद्देशीय बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
शिक्षण संस्था, बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
भगवान महावीर महिला महाविद्यालय, सांजोळ, बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
तालुका जाफ्राबाद, जिल्हा जालना 
३६. | २०. । कै. तिलोकचंद कुचे शिक्षण प्रसारक मंडळ, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
ग्रेस इन्स्टिटयूट ऑफ फॅशन डिझाईन, गट क्र. २०९, 
कृषी महाविद्यालयासमोर, बदनापूर, औरंगाबाद रोड, 
जालना 
३७. । २१. । स्व. विष्णुपंत झोडगे बहुउद्देशीय विकास संस्था । बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
कमल महिला महाविद्यालय, बोढाळा, नागपुर, तह 
आणि जिल्हा नागपुर 
३८. । २२. | वी सेवन सोसायटी फॉर सोशन चेंज, बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
ए.टी Ta वुमेन्स कॉलेज, कनाशी, बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
तह कळवण, जिल्हा - नाशिक बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी. होम 
सायन्स) 
३९. । २३. | सम्यक प्रबोधन संघ, बॅचलर ऑफ डिझाईन (बी. डिझाईन) 
प्रा. St भगवान प्रधान महिला महाविद्यालय, 
कांबरे, सापगाव, कांबरे पावर हाऊस जवळ, 
तालुका - शहापूर, जिल्हा - ठाणे 
४०. | २४. |e विष्णुपंत झोडगे बहुउद्देशीय विकास संस्था । बॅचलर ऑफ कंम्प्युटर अँपलिके$ 
कमल महिला महाविद्यालय, बोढाळा, नागपुर, तह । (बी.सी.ए) 
आणि जिल्हा नागपुर बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
४१. | २५. | श्री. भैरबनाथ शिक्षण क्रिडा व समाजसेवा मंडळ | बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
शिवछत्रपती महिला महाविद्यालय सुंदरवाडी, बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
झालटा, ता. व जि. छत्रपती संभाजी नगर बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी) 
४२. | २६. | हिंदू एज्युकेशन कल्चरल हेल्थ अंड वेलफेअर | बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए) 
सोसायटी 
मातोश्री वरिष्ठ महाविद्यालय, वृंदावन कॉलनी, 
कारेगाव रोड, तालुका व जिल्हा परभणी 
estas फुले पुणेविद्यापीठ, पुणे | 
४३. | १. | सरस्वती दर्शन फाऊंडेशन पत्ता: गंगा सॅटेलाई Se 


वानवडी पुणे 411040 ता: हवेली जि:पुणे पिन : 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
412307 वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी. बी. ए. 
TEA कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट अँड इन्फॉर्मशन ( इंटरनॅशनल बिझनेस) 
टेक्नॉलॉजी पत्ता: मांजरी ता: पुणे (महानगर पालिका | वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
हद्द) जि:पुणे पिन : 412307 बी.बी.ए.(कॉम्प्युटर अपलिकेशन)- 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. कॉम्प्युटर 
सायन्स 

४४. | २. | जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळ पत्ता: ताथवडे पुणे । सर्वसाधारण 
410033 ता: मुळशी जि:पुणे पिन : 411041 वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम.- 
छत्रपती शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
महाविद्यालय पत्ता: नऱ्हे ता: पुणे (महानगर पालिका | मानवविज्ञान- बी. ए. 
हद्द) जि:पुणे पिन : 411041 

४५. | ३. | नवसह्याद्री चॅरीटेबल ट्रस्ट, पुणे पत्ता: 7 रामकुंज, | सर्वसाधारण 
आई. सी .एस. कॉलनी, गणेशखिंड रोड, पुणे 7 ता: | मानवविज्ञा- बॅचलर ऑफ at (एल 
हवेली जि:पुणे पिन : 411007 एल.बी.) तीन वर्ष 
कै. निर्मलाताई पिंगळे विधी महाविद्यालय, चाकण 
पत्ता: चाकण ता: खेड जि:पुणे पिन : 410501 

we. | ४. । राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळ पत्ता: | सर्वसाधारण 
लांडेवाडी भोसरी पुणे ता: पिंपरी चिंचवड मनापा हद्द | मानवविज्ञा- बॅचलर ऑफ लॉ. (एल 
जि:पुणे पिन : 412105 एल.बी.) तीन वर्ष 
स्व आमदार लक्ष्मण जगताप विधी महाविद्यालय 
पत्ता: डुडुळगाव (भोसरी)(आळंदी रोड) ता: पिंपरी 
चिंचवड (महानगर पालिका हद्द) जिःपुणे पिन : 
412105 

४७. | ५. | मोहटा देवी सेवा प्रतिष्ठान पत्ता: मु पो .श्रीगोंदा | सर्वसाधारण 
ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर ता: श्रीगोंदा | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. फॅशन 
जि: अहमदनगर पिन : 413701 डिजाईन 
सनराईज कॉलेज ऑफ फॅशन डिझाईनिंग पत्ता: 
श्रीगोंदा ता: श्रीगोंदा जि: अहमदनगर पिन : 
413701 

४८. | ६. | मातोश्री फाऊंडेशन पाबळ पत्ता: मिळकत नंबर | सर्वसाधारण 
2112 गाव पाबळ ता शिरूर जि पुणे 412403 | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
ता: शिरूर जिःपुणे पिन : 412403 विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
कै सावित्रीबाई ससाणे कला, वाणिज्य व विज्ञान  मानवविज्ञान- बी.ए. 
महाविद्यालय, महम्मदवाडी, हडपसर, पुणे पत्ता: 
महम्मदवाडी ता: पुणे (महानगर पालिका हद्द) 
जि:पुणे पिन : 411060 

४९. | ७. | कर्वे समाजसेवा संस्था पत्ता: 18, हिल साईड, | सर्वसाधारण 


कर्वे नगर , पुणे 411052 ता: हवेली जि:पुणे 
पिन : 411052 


विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी.(सायबर 
लायब्ररी सायन्स) 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. 


| क्र. | 


संस्था/महाविद्याळयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


बी. डी. Ha कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ HTT अंड 
सायन्स पत्ता: कोथरूड-कर्वे नगर ता: पुणे 
(महानगर पालिका हद्द) जि:पुणे पिन : 411052 


५०. 


साकेश्वर ग्रामीण विकास सेवा संस्था पत्ता: घर 
न 48 करंदीकर हॉस्पिटल मागे बाघ मळा 
तालुका अ नगर जिल्हा अहमदनगर ता: 
अहमदनगर जि: अहमदनगर पिन : 414001 
आडसूळ लॉ. कॉलेज पत्ता: अहमदनगर ता: 
अहमदनगर जि: अहमदनगर पिन : 414005 


पर्वसाधारण 
मानवविज्ञान- बॅचलर ऑफ ला (एल 
एल.बी.) तीन वर्ष 


५१. 


पुर्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ पत्ता: मु.पो. 
लोणीकंद, रामनगर, ता. हवेली, जि.पुणे ता: 
हवेली जि:पुणे पिन : 412216 

शिल्पकार लॉ. कॉलेज Gat: लोणीकंद ता: 
हवेली(महानगर पालिका हद्द वगळून) जि:पुणे 
पिन : 412216 


पर्वसाधारण 
मानवविज्ञान- बॅचलर ऑफ ला (एल 
एल.बी.) तीन वर्ष 


ce 


१०. 


Tt. बबनराव नारायण ढोकळे शिक्षण व 
संशोधन संस्थ्या पत्ता: स नं 215 ऐ 3 नंदनवन 
कॉलनी गराडे गिरणी पाठीमागे पाण्याच्या 
टाकीजवळ संत तुकारामनगर भोसरी पुणे 
414039 ता: पारनेर जि: अहमदनगर पिन : 
414304 

आदर्श महाविद्यालय पत्ता: खडकवाडी ता: 
पारनेर जि: अहमदनगर पिन : 414304 


पर्वसाधारण 

वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
fat oo तंत्रज्ञान. बी.एस्सी. 
मानवविज्ञान- बी. ए. 


५ऱ. 


१. 


श्री संत सेवालाल महाराज सेवाभावी संस्था 
पत्ता: बसंतनगर पो. जातेगाव ता. नांदगाव जि. 
नाशिक ता: नांदगाव जि:नाशिक पिन : 
423106 

पिनाकेश्‍्वर कला वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय पत्ता: बसंत नगर जातेगाव ता: 
नांदगाव जि:नाशिक पिन : 423106 


पर्वसाधारण 

वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
मानवविज्ञान- बी. ए. 


uy, 


श्र. 


पौ. कौशल्याबाई रघुनाथ आगळे बहुउद्देशीय 
प्रतिष्ठान पत्ता: गट नं. 86/3/ब , 86/2/ब , 
नेवासा फाटा, मु. पोस्ट. मुकिंदपूर, ता. नेवासा, 
जिल्हा अहमदनगर ता: नेवासा जि: अहमदनगर 
पिन : 414603 


पर्वेसाधारण 
मानवविज्ञान- बॅचलर ऑफ लॉ (एल 
एल.बी.) तीन वर्ष 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. 


| क्र. | 


संस्था/महाविद्यालयाचे नांव 


विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 


सो. कोौशल्याबाई रघुनाथ आगळे विधी 
महाविद्यालय, नेवासा फाटा पत्ता: खडके नेवसा 
फाटा ता: नेवासा जि: अहमदनगर पिन : 414603 


| शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापू, ieee 


Oy 


दि Sa असोसिएशन, जत, ता.जत, जि.सां 
संचलित कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
कुंभारी, ता.जत, जि.सांगली. 


५६. 


fal शिक्षण प्रसारक मंडळ, कळंबे तप 
कळे, ता. करवीर, जि.कोल्हापूर संचलित 
आनंदी विधी महाविद्यालय, कळंबे तर्फ कळे, 
ALATA, जि.कोल्हापूर 


५७. 


श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर 
संचलित दत्ताजीराव कदम लॉ. कॉलेज. 
इचलकरंजी, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 


कवयित्री बहिणाबाई चोधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 


Gd. 


श्री संत दामाजी अप्पा चॅरीटेबल ट्रस्ट, आरखेड 
आरखेड, ता. पालम, जि. परभणी- 

४३१७२० सातपुडा वरिष्ठ महाविद्यालय, जमाना 
ता.अक्कलकुवा जि. नंदुरबार - ४२५४१५ 


बी.ए. 
बी.एस्सी. 


संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमराव 


५९. 


लोकहित शिक्षण प्रसारक 

मंडळ, पातुर, ता. पातुर, जि. अकोला. 

सैय्यद मोहसीन आर्टस्‌, कॉमर्स अन्ड सायन्स 
सिनिअर कॉलेज, पातुर, ता. पातुर, जि.अकोला. 


कला 
(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

विज्ञान 

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य 

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 


६०. 


बसुंधरा बहुउद्देशय सामाजिक संस्कार ज्ञानपीठ, 
आदर्श नगर, खामगांव, ता. खामगांव, जि. बुलढाणा. 
सिध्दीविनायक कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमर्स अँन्ड 
आर्टस्‌, शिरजगांब निळे, खामगांव रोड, 

ता. शेगांव, जि. बुलढाणा. 


कला 
(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

वाणिज्य 

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
विज्ञान 

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 


६१. 


बसुंधरा बहुउद्देशय सामाजिक संस्कार ज्ञानपीठ, 
आदर्श नगर, खामगांव, ता. खामगांव, जि.बुलढाणा. 
स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमर्स 
अन्ड आर्टस्‌, आदर्श नगर, ता.खामगांब, 
जि.बुलडाणा. 


विज्ञान 

(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
कला 

(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

वाणिज्य 

(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 

६२. | ४. | सेवालाल महाराज सांस्कृतिक व क्रिडा संस्था, कला 
महाळुंगी,ता.आर्णी, जि.यवतमाळ. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
सुश्री संत यशोदाबाई पवार कला, वाणिज्य व विज्ञान | वाणिज्य 
महाविद्यालय, लोणबेहळ, ता. आर्णी, जि.यबतमाळ. | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 

विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 

६३. | ५. | रहिम अली खान सोदागर मल्टीपर्पज अँन्ड एज्युकेशन | विध 
सोसायटी, चिखली, ता. चिखली, जि. बुलढाणा. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
करम विधी महाविद्यालय, जुने बुलढाणा रोड, ५ वर्षीय विधी 
मालगणी शिवार, चिखली, ता. चिखली, ३ वर्षीय विधी 
जि.बुलढाणा. 

६४. | ६. | ARM बहुउद्देशय सोसायटी, बुलढाणा, कला(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
द्वारा: श्रीराम ऑफसेट, लोणार. ता. लोणार, वाणिज्य(बाणिज्य व व्यवस्थापन 
जि.बुलढाणा. विद्याशाखा) 
मापारी महाविद्यालय, गायखेड, ता. लोणार, विज्ञान(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
जि.बुलढाणा. 

६५. | ७. | मा्यनॉरीटी एज्युकेशन सोसायटी, प्लट नं. ६  । कला(मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
शादाब बाग, भोसा रोड, यवतमाळ, विज्ञान(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
ता.जि.यबतमाळ. वाणिज्य(वाणिज्य व व्यवस्थापन 
आदर्श कला, विज्ञान ब वाणिज्य कॉलेज, विद्याशाखा) 

(महिला) यवतमाळ, ता. जि.यवतमाळ. (महिला महाविद्यालय) 

६६. | ८. | शिवाई एज्युकेशनल सोशल अँन्ड मेडिकल ट्रस्ट, । कला 
२९, शिक्षक कॉलनी, अमरावती, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता. जि. अमरावती. विज्ञान 
भारतरत्न डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कॉलेज | (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
फॉर युजी अँन्ड पीजी कोर्सेस विथ मिलेनियम  । वाणिज्य 
स्किल्स इनोव्हेशन SSH अँन्ड रिसर्च, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
अमरावती, ता. जि. अमरावती. (रात्रकालीन महाविद्यालय) 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर, विद्यापी 

६७. ।१. | मुक्तांगण शिक्षण अभ्यास संस्था, भंडारा श्रीराम the | १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिक विषय) 
महाविद्यालय, मु. पो. पोहरा, ता. लाखणी, जि. भंडारा | मराठी माध्यम 
— ४४१८०९. २. बी.एस्सी (२ भाषा व ५ ऐच्छिक विषय) 

इंग्रजी माध्यम 

६८. | २. | मुक्तांगण शिक्षण अभ्यास संस्था, भंडारा नामदेवराव | १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिक विषय) 


दिवटे महाविद्यालय, मु. डोकेसरांडी, पो. ओपारा ता. 
लाखांदूर, जि. भंडारा — ४४१ ८०३. 


मराठी माध्यम 
२.बी.एस्सी (२ भाषा व ५ ऐच्छिक विषय) 
इंग्रजी माध्यम 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.९५/मशि-४ 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/महाविद्यालयाचे नांव विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
६९. ।३. | महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्था, सुर्यटोला, १, बी.ए. (2 भाषा ब ४ ऐच्छिक विषय) 
गोंदिया एस.आर. महिला महाविद्यालय, गोरेगांव, ता. | मराठी माध्यम 
गोरेगाव, जि. गोंदिया - ४४१ ६०१. २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) इंग्रजी 
माध्यम 
३. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक विषय) 
इंग्रजी माध्यम 
७०. । ४. । श्री. पारवे बहुउद्देशीय एज्युकेशन सोसायटी, | १. बी.ए. (२ भाषा ब ४ ऐच्छिक विषय) 
भिवापूर पारवे आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स | मराठी माध्यम 
कॉलेज, वार्ड क्र. १, भिवापूर, ता. भिवापूर, जि. | २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
नागपूर -- ४४१ २०१. मराठी माध्यम 
३. बी.एस्सी (२ भाषा ब ५ ऐच्छिक 
विषय) 
इंग्रजी माध्यम 
७१. । ५. | लेट. खुशाल कापसे बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, । १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिक विषय) 
गोंदिया लेट. नानकुबाई खुशाल कापसे आर्टस, । मराठी माध्यम 
सायंन्स अन्ड कॉमर्स नाईट कॉलेज, गोंदिया तह । २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) इंग्रजी 
आणी ता. गोंदिया, जि. गोंदिया - ४४१ ६०१. ।माध्यम 
३. बी.एस्सी (२ भाषा ब ५ ऐच्छिक 
विषय) 
इंग्रजी माध्यम 
७२. । ६. । श्याम बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, साव १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिक विषय) 
श्यामराव पाटील कापगते महाविद्यालय, मु. पो. | मराठी माध्यम 
लाखांदूर, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा — ४४१ र. 
C03, बी. बी.एस्सी (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) 
इंग्रजी माध्यम 
| शोंडवानाविद्यापीठ, गडचिरोली 111 
७३. ।१. । समिधा सेवा संस्था नागभिड, जि. चंद्रपूर कला, वाणिज्य व विज्ञान 


सरस्वती जैरामजी तर्वेकर महिला महाविद्यालय, 
नागभिड, जि. चंद्रपूर 


Digitally signed by PRATAP 


PRATAP PANURANG LBA 
PAND U RAN G LUBAL, C = IN, S = Maharashtra, O = 
LUBAL 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 

Date: 2023.06.15 23:29:26 +05'30" 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


